अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील 
अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५५/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०१८. 


वाचा :- १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.: F.No.Western/ 
१-३५०८५७८२४७/२०१८/₹७॥५, दिनांक १०/०४/२०१८. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ 
एनजीपी/मान्यता/२०१८/५५३, दिनांक ०७/०६/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्रमांक १ 


येथील पत्रान्वये श्री विश्वेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ अलमला संचलित विश्वेश्वरय्या अभियांत्रिकी 


पदविका महाविद्यालय, दिळीप नगर, अलमला, ता.औसा, जि. लातुर-४१३५२० या संस्थेत सुरु 


असलेल्या व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास मान्यता 


दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 


संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिल्यानुसार खालील 


पदविका स्तरावरील संस्थेच्या अभ्यासक्रमाच्या नावात शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 


खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५५/१८)/तांशि-५ 


Sr. | DTE Institute Name and Old Course Intake New Course Intake 
No. | Code Address Name Name 
| २१८९ | विश्वेश्वरय्या COMPUTER _ | ६० COMPUTER ६० 
अभियांत्रिकी पदविका । TECHNOLOGY ENGINEERING 
महाविद्यालय, दिलीप 
नगर, अलमला, 
ता.औसा, जि.लातुर- 
४१३५२०. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२८१२३१०३७६०८ असा आहे. हा ST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath ८ 
Katkar या 
(अ.र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


३. सहसंचालक विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 


४. संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


५. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, 


७ वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१., 


६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डिंग, 


दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 


७. निवड नस्ती -तांशि /५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


